कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत औषधे / सर्जिकल 
बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

रू. ९८,९२,९६,९५८/- 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. 299 /प्रशासन-२ 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-३० जुले, २०२१ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , 

दि. १७.०४.२०१५ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दि. २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.२६८ 
/प्रशा-२ , दि. २०.११.२०२० 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.२८१ 
/प्रशा-२ , दि. ०६.११.२०२०. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.२६८ 
/प्रशा-२ , दि. २६.०३.२०२१ 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/कोविड-१९ 
संभाव्य तिसरी लाट/ औषधी व किट्स /प्रमाऔखक / ९९९०/२०२१, दि. 
२२.०७.२०२१ 


प्रस्तावना :- संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या २२१०३११४ या लेखाशीर्षाखाली, (29) 


सामुग्री व पुरवठा उद्दिष्टांतर्गत जुले २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे रू. १८०.०० 


कोटी इतका निधी कोविड-१९ च्या उपाययोजनेसाठी मंजूर करण्यात आळा आहे. कोविड-१९ च्या 


संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने बालरूग्ण व सर्वसाधारण रूग्ण तसेच म्युकरमायकोसिस साथरोगाचा 
प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुढील कालावधीसाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२:- ३० जुले, २०२१ 


त्याकरीता संचालनालयाने कोविड -१९ च्या उपचाराकरीता औषधे / सर्जिकल बाबीं साठीचा प्रस्ताव 
दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 

२. कोविड-१९ च्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या अनुषंगाने बालरूग्ण व सर्वसाधारण रूग्ण तसेच 
म्युकरमायकोसिस साथरोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी 
दि. २२.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून औषधे / सर्जिकल बाबीं या 
रु ९८,९२,९६,९५८/- इतक्या बाबींची खरेदी मे. हाफ़कीन महामंडळ, मुंबई यांचेकडून करण्याकरिता 
येणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कोविड-१९ उपाययोजनेसाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या २२१०३११४ या 
SSRIS! , (२१) सामुग्री व पुरवठा उद्दिष्टांतर्गत जुळे २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात 
रू. १८.००.०० कोटी इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, कोविड-१९ च्या संभाव्य 
तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने बालरूग्ण व सर्वसाधारण रूग्ण तसेच म्युकरमायकोसिस साथरोगाचा 
प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रु. ९८,९२,९६,९५८/- (रूपये अठ्ठुयाण्णव कोटी ब्याण्णव लाख शहाण्णव 
हजार Asal अठ्ठावन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद औषधे / 
सर्जिकल बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास पुढील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, 
रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी हाफकिन जीव औषध निर्माण 
महामंडळाकडून करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार खरेदी करण्यात 
यावी. 

2) सदर औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची आवश्‍यकता / 
मागणी याची शहानिशा / खातरजमा संचालनालयाने केलेली आहे. 

३) सदरहू औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची विर्निदिष्टे 
व्यापक व सर्वसमावेशक असून त्यानुसार सदर बाबींचा पुरवठा करू Hue किमान 
तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील stat प्रकारची 
आहेत, याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२:- ३० जुले, २०२१ 


8) 


es 


Go 


99 


१२ 


सदर विषयी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र८२/भाग/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयातील नमूद विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

या बाबींची खरेदी प्रक्रिया Gem पोर्टल / महाटेंडर द्वारे करावी. 

सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा 
विहित मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

उक्त बाबींची तांत्रिक विर्निदिष्टे (technical specifications) संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा, पुणे (NIV) / राष्ट्रीय प्रजनन 
स्वास्थ्य संशोधन संस्था, मुंबई (NIRRH) यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

खरेदीविषयक बाबींची टद्विरूक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांनी तातडीने लागणाऱ्या बाबींची मागणी तात्काळ 
हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. तसेच, प्रत्येक महिन्याळा लागणाऱ्या बाबींची 
मागणी किमान १५ दिवस आधी हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. 


) हाफकिन महामंडळाने उपरोक्त बाबींच्या खरेदीसाठी Gem / Mahatender द्वारे 


निश्चित केलेल्या पुरवठादारास एकाच वेळी पुरवठा आदेश न देता, याबाबत संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांच्याकडून प्रतिमाह प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार 
मासिक तत्त्वावर पुरवठा आदेशा निर्गमित करावेत. 


) हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर औषधी व तद्‌नुषंगिक बाबी प्राप्त 


करून घेण्यासाठी तात्काळ पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 


) कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 


१३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी त्यांच्या २२१०-३३१४ या लेखाशीर्षाखाली 


१४ 


कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात जुलेच्या 
पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधीमधून रु. ९८,९२,९६,९५८/- 
इतका निधी तात्काळ हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करावा. 


) हाफकिन महामंडळाने प्रत्येक वेळी निविदा करताना उपलब्ध असलेल्या औषधे व 


सर्जिकल बाबींचा साठा व विधिग्राह्य कालावधी (expiry date) विचारात घेऊनच 
निविदा प्रसिध्द करावी. 


१५)सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या बाबींची आगाऊ मागणी 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी आरोग्य सेवा संचालनालयाकडे 
करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२:- ३० जुले, २०२१ 


१६) सदर औषधांची मागणी ई औषधी या प्रणालीवर नोंदविण्यात यावी. 


> उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १६ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 
व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन, मुंबई व सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (खरेदी कक्ष) मुंबई यांची 
राहील. 


3. उपरोक्त बाबी खरेदीसाठी येणारा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांच्या पुढील लेखाशीर्षामधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
०१-संचालन व प्रशासन 
(00)(09)- संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३३१४) 
२१- सामुग्री व पुरवठा 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , 
दि. १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, 
अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक -७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलबध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०७३०१९५८३५६४१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash Babanrao 
Surwase 


सोबत :- परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब (प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२:- ३० जुले, २०२१ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
., सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 


८. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२:- ३० जुले, २०२१ 


झासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दि. ३०.०७.२०२१ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


Medicines for General/Adult Patients for Covid-19 3rd Wave 


Sr No | Name of Item Approx Qty for | Approx Total Amt 
6 months Rate per Pc 
1 Tab Ivermectin 12 mg 345150 3.5 1208025 
2 Tab Favipiravir 400 mg 342200 45.86 15693292 
3 Tab Cetrizine 5 mg 4871040 0.13 633235.2 
4 Dry cough syrup 100 ml 305030 7.54 2299926.2 
5 Expetorant cough syrup 236590 10.86 2569367.4 
Eo Tab/ Cap Pantaprozole 40 mg 5672260 0.64 3630246.4 
7 Tab Amoxclav 625 mg 1752300 4.5 7885350 
Lae Alchol based hand sanitizer 500 ml 246620 245 60421900 
a Sodium hypocloride solution 5 lit 37571 319.2 11992663.2 
10 Povidone iodine sol. 32804 52.08 1708432.32 
11 OD Spirit 1 lit 67142 77.75 5220290.5 
12 Glucose strip 1427210 2.8 3996188 
13 Duolin Respules (2 ml Respules packet of | 187243 |... _] 1685187 
5) 
14 Ipravent Respules (2 ml Respules packet | 129282 18.82 2433087.24 
of 5) 
15 Tab Fluconazole 200 mg 241900 2.27 549113 
16 Tab Zinc 20 mg 1969420 0.13 256024.6 
17 Tab Vitamin D3 316476 2.46 778530.96 
18 2 - Deoxy - D - Glucose Powder 147972 fs 147824028 
19 Inj Atracurium 10 mg / ml 2.5 ml 153518 27.91 4284687.38 
20 Inj Glycopyrolate 139476 5.21 726669.96 
21 Inj Neostigmine 119298 3.63 433051.74 
22 Inj Fantany] 84783 11.7 991961.1 
23 Inj Dexmeditomidine 100mg 118177 250 29544250 
24 Inj Midazolam | mg/ml 10 ml 187030 18.14 3392724.2 
25 Inj Albumin 20 % 39198 3294 129118212 
26 Inj Noradrenaline 4 mg/2 ml 297774 10.25 3052183.5 
27 Inj Milrinone 10 mg/10 ml 35665 790 28175350 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२:- ३० जुले, २०२१ 


28 Inj Dexamethasone 4 mg/ml 488544 3.7 1807612.8 
| 29 Inj Levetiracetam 49265 1.62 79809.3 
30 Inj Sodium Valproate 500mg/5 ml 70882 15 1063230 
31 Inj Pantaprozole 40 mg 1857320 5.2 9658064 
32 Inj Paracetamol IV 100 ml infusion 281076 23.68 6655879.68 
33 Inj Plain Insulin 40 [U/ml 57135 57.69 3296118.15 
34 Inj Adrenaline 1:1000 w/v 1111 142426 4.55 648038.3 
35 Inj Dopamine 40 mg/ml 5ml 57466 11.29 648791.14 
36 Inj Dobutamine 250 mg 70328 21.92 1541589.76 
37 Inj Metronidazole 100 ml 887360 6.89 6113910.4 
38 Inj Odensetron 4 mg 998280 3.25 3244410 
39 IV Fluid 0.9% NaCl 500 ml 1631940 12.27 20023903.8 
525285334 
Medicines for Peadiatric Patients for Covid-19 3rd Wave 
Sr No | Name of Items Approx Qty Approx Rate | Total Amt 
for 6months | per Pc 
1 Inj Hepatitis B 1336 1890 2525040 
Immunoglobulin 
2 Inj Levetiracetam 500mg 30090 4.5 135405 
3 Inj 3% NaCl 100 ml 13663 14 191282 
4 Syrup Zinc 103722 9.17 951130.74 
5 Syrup Vitamin D 96536 45 4344120 
[6 | Inj Sildenafil citrate 71 110 7810 
7 Inj Caffeine citrare 354 125 44250 
8199038 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२:- ३० जुले, २०२१ 


शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दि. ३०.०७.२०२१ सोबतचे परिशिष्ट-ब 


Surgical Items for General/Adult Patients for Covid-19 3rd Wave 


Sr No | Name of Medical College Approx Qty Approx Rate | Total Amt 
for 6 months | per Pc 

1 AMBUBAG & Face mask 4308 1450 6246600 
for Resuscitations 

2 NON INVASIVE 4172 560 2336320 
VENTILATORS ( 
CPAP/BIPAP) 

3 Tubing with NIV Mask 45218 1200 54261600 

4 Glucometer 3570 1100 3927000 

5 Examination gloves Non 8276402 4 33105608 
sterile 

[6 Gloves heavy duty 4012 16 64192 

7 Sterile gloves 3976010 23.72 94310957 

[8 Nitrile gloves size 6 139334 20.6 2870280.4 

[9 | Nitrile gloves size 7 181814 20.6 3745368.4 

10 Syringes with needle 2ml 3644365 1.8 6559857 

11 Syringes with needle 5 ml 3494393 2.2 7687664.6 

12 Syringes 5ml without needle | 434004 1.31 568545.24 

13 Syringes with needle 10 ml । 3055439 2.5 7638597.5 

14 Syringes 1011] without 405118 2.04 826440.72 
needle 

15 Syringes with needle 20ml 574330 4.6 2641918 

16 Syringes with needle 50 ml । 534658 13.5 7217883 

17 Syringes 50111] without 151583 13.5 2046370.5 
needle 

18 Insuline syringe 855146 2.75 2351651.5 

19 IV set 3014900 | 18089400 

20 Blood set 351050 (8 2808400 

21 Oxygen with mask with 338660 140 47412400 
resorviour bag 

22 Bain circuit 10639 650 6915350 

23 Central Line double luman 27562 2257 62207434 
4/4.5/5/5.5 

24 Neonatal Ventilator tubing 118 300 35400 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२:- ३० जुले, २०२१ 


25 Endotracheal Tubes 118 35 4130 

26 Tracheostomy Tubes Plain 2709 503 1362627 

27 Cuff Tracheostomy tubes 212 510 108120 

28 Glucometer Strips 118000 2.8 330400 

29 Ketostics 5900 67.2 396480 

378076995 

Surgical Items for Peadiatric Patients for Covid-19 3rd Wave 

Sr No | Name of Item Approx Qty Approx Rate | Total Amt 

for 6months | per Pc 

1 Three Way Stop Cock With | 103297 25 2582425 
10 cm IV Extension 

2 Three Way Stop Cock With | 86730 40 3469200 
50 cm IV Extension 

3 Three Way Stop Cock With | 62057 aa 3723420 
100 cm IV Extension 

4 Paediatric Neb Set 69703 150 10455450 

5 Nasal prongs Paediatric 65264 120 7831680 

गि Oxygen Face mask with 61384 aa 3683040 
tubing 

7 Nasal prongs Neonatal 45879 325 14910675 

(8 | Micropore (3”’) 57206 (8 457648 

19 | Micropore (1”’) 45467 6.34 288260.8 

10 Venti T-piece for 11661 rl 10494900 
Nebulization 

11 Suction catheter 97173 4.84 470317.3 

12 Single Lumen Umbilical 7280 925 6734000 
Catheter 3.5 Fr 

13 Single Lumen Umbilical 7796 925 7211300 
Catheter 5 Fr 

14 PICC (Primicath vygon) 7476 550 4111800 
SIZE 1 & 2 Fr 

15 Tegaderm (6 cm x 7 cm) 23845 55 1311475 


77735591 


